माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली 
प्रशिक्षण देण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांस 
सहाय्यक अनुदान २०२३-२४ (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१०१/माहिती (सहा) 
१९ वा मजला, प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा: १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक- बीयुडी२०२२/प्र.क्र.१०१/सहा, दिनांक २४ जुले, २०२४. 
3) संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे पत्र क्र. सीआरटीआय- 
१५२४/२/मा. अ. प्रशि./२०२३-२४, दिनांक 29.92.2023. 


शासन निर्णय : 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत राज्यातील जनमाहिती 
अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ बाबत प्रशिक्षण देण्यात येते. 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील एकूण १७,५६० अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ३८० 
प्रशिक्षण कार्यक्रम व अनुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी एकूण रुपये १,६२,६८,००० (रुपये एक कोटी 
बासष्ठ लाख AGUS हजार फ़क्त) इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 
२. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या 
संस्थेळा रु. १६,२६,८००/- (रुपये सोळा लाख सव्वीस हजार आठशे फक्त) इतके सहायक अनुदान 
(पहिला हप्ता) “मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा, ००३ प्रशिक्षण राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (००) (०९) माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली प्रशिक्षण देण्याकरिता warded 
चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांस सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२०७० ०८२६), ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्यात आले आहेत. 
३. आता संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने, यशवंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेला आता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४०% म्हणजेच 
रु.६५,०७,२००/- (रुपये पासष्ट लाख सात हजार दोनशे फक्त) इतका निधी “मागणी क्र.ए-४, मुख्य 
लेखाशिर्ष “२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा, ००३ प्रशिक्षण राज्य योजनांतर्गंत योजना, (००) (०९) माहितीचा 
अधिकार अधिनियमाखाली प्रशिक्षण देण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 
यांस सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२०७० ०८२६), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी 
वितरीत करण्यास पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे (यशदा) या संस्थेने प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच 
रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१०१/माहिती (सहा) 


आ) सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर ती काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे 
स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना राहतील व 
त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

उ) वितरित केलेल्या अनुदानाचे तपशीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र (1॥8॥01 Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

३. यशदा, पुणे या संस्थेस वितरीत केलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम रु.६५,०७,२००/- (रुपये 

पासष्ट लाख सात हजार दोनशे had) आहरण व संवितरण अधिकारी, यडादा, पुणे (कोड 

क्र.२२०१०००१२१) यांनी आहरीत करावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ ४१/व्यय-४, दि.२९.०१.२०२४ नुसार 

तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग एक, अनु क्र.२७, परिच्छेद 

क्र.१४९ नुसार व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासनिक विभागास 
प्रदान केलेल्या sala वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१२१११७५६४००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1 313143ad8376755d0 
e815aleb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KADAM PATIL : 
(aT कदम-पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
) महासंचालक, यडादा, पुणे 

) संचालक, माहिती अधिकार केंद्र, यशदा, पुणे 

) लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (२ प्रती ) 
) 


A 


CS 02८ w 


दु 


£58) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

उप कोषागार कार्यालय, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई 

९) अवर सचिव, कार्यासन-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) निवडनस्ती/ कार्यासन - सहा. 


nN ७&. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


